सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता “HRM 
(कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या 
० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य 
उपलब्ध करुन देणेबाबत” या योजनेकरिता 
निधीवितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अनाथ-२०२१/प्र.क्र.६१/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, महिला बाल विकास विभाग, क्र. अनाथ -२०२१/प्र.क्र. ४९/का.०३ 
दिनांक १७ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या “PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children” 
ह्या योजनेव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते 
१८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास 
विभाग झासन निर्णय उपरोक्‍त वाचा क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 

“कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी 
अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत” या योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीचा विनियोग सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता “कोरोना ( कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकानां अर्थ सहाय्य 
मिळणेबाबत नवीन योजना” या योजनेकरिता वित्त विभागाने रु. २०.०० कोटी ऐवढा निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अर्थसंकल्पित निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने, “कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते 
१८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत”अर्थसंकल्पित रु. २०.०० कोटी/- 
(अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी येणारा खर्च 
२२३५ सी-५०१, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. याकरीता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी 
यांनी सदर निधी वितरणाबाबत विहित नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


2 सन 2029-22 साठीचा निधी खर्च करतांना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेले 
आदेश, सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच हा खर्च मागणी क्रमांक क्र. एक्स- 
१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०२ बाल कल्याण,१९ कोविड-१९ कालावधीत 


शासन निर्णय क्रमांकः अनाथ-२०२१/प्र.क्र.६१/का-०३ 


अनाथ झालेल्या बालकांसाठी अर्थसहाय्य(१९) (०१) कोविड-१९ काळावधीत अनाथ झालेल्या बालकांसाठी 
अर्थसहाय्य योजना, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2234C409) या लेखाशिर्षाखाली सन 2029-22 या 
वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९२/२०२१/व्यय-६ दि. 02.02.2029 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८१३१७२९०५४३३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR MAHESH ©: 
ASHOKRAO 
(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२ 
3 


महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / पुणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी. डी एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१०) निवड नस्ती, का-३. 


oC 


Cc 
ae 
Ye awe ee rere Sse lL आ“ 


S 


é 
९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


